वाचा :- 


शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक 
प्राध्यापक यांची कॅस योजनेंतर्गत सहयोगी 
प्राध्यापक पदावर AGP ८००० ते AGP 
९००० (४१२ ते ॥॥ १३५) मध्ये 
स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनाक : २० डिसेंबर, २०२१ 


., शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, 


दि. २७.०२.१९८९. 


, शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२) विशि-४, 


दि. ०३.०४.२००३. 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० 


४. IR निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (24/99) विशि-१, 


दि. १५.०२.२०११ 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१), दि. ०८.११.२०१७. 
. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, दि(१), 


दि. ०२.११.२०१७. 


. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ-१-२/२०१७ (EC/PS), 


दि. १८.०७.२०१८. 


. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 


दि. २८.०१.२०१९ 


. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण1-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 


दि. ०८.०३.२०१९. 


१०. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०२१/कॅस/प्रशा-१/१३८३६ 


दि. ०१.१२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक 


यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१० अन्वये निकष 


विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement Scheme) लागू केली आहे. सदर 


अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१ दि. १५.०२.२०११ 


अन्वये लागू करण्यात आल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


क्र.६ येथील दि. ०२.११.२०१७ च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची 
वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत सूचित केले आहे. विद्यापीठ अनुदान 
आयोगाने दि. १८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement 
Scheme) लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ 
संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील 
तरतुदी संदर्भाधिन क्र. ९ येथील दि.०८.०३.२०१९ झासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या 
आहेत. 


राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय 
अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक पदावर स्थान निश्चिती 
करण्यासाठी झासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. ०७.०६.२०२१ अन्वये निवड 
समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या दि. २४.११.२०२१ ते २९.११.२०२१ या 
कालावधीतील बैठकीत समितीने केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र. १० येथिल पत्रान्वये शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची 
सहयोगी प्राध्यापक पदावर AGP ८००० ते AGP ९००० (AL92 ते ॥। १३५१) मध्ये स्थाननिश्चिती 
करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासकोय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/ संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची सहयोगी प्राध्यापक पदावर AGP ८००० ते 
AGP ९००० (AL92 ते AL93A) मध्ये स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाची 
अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना दि. १८.०७.२०१८ मधील तरतुदींची 
पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक यांना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career 
Advancement Scheme) स्थान निश्चिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


सहयोगी प्राध्यापक पदावर AGP ८००० ते AGP ९००० (५१२ ते ॥॥१३/) मध्ये 
स्थाननिश्चिती देण्याबाबत वेतनश्रेणीचा तप्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


पदनाम दि. ०१.०१.२००६ पासून पुढे दि. ०१.०१.२०१६ पासुन पुढे 
वेतनश्रेणी वेतनश्रेणी 


सहयोगी प्रध्यापक | रू.3३७०००-६७०००/- AGP ९०००/- | AL-93A 


२. सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, 
उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. ज्या सहाय्यक प्राध्यापक यांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापुर्वी अशासकीय 
महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, अज्ञा सहाय्यक 
प्राध्यापक यांनी शासन निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६.०३.१९९९ व 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व 

पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


१०.१ मध्ये सेवाखंड क्षमापित करण्यासंदर्भात विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केळी असल्याची 
खातरजमा करण्याची जबाबदारी संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांची राहील. 


४. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ,क्र. संकीर्ण1- २०१८/ 
प्र.क्र.५६/विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२०१७१८५२७६०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAYA ; 
RAMBHAU KAHAR im 
(द. रा. कहार) 


सहपत्र :- प्रपत्र- “a” सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. सर्व प्राचार्य/संचालक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 

९. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 

१०.सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक, यांना संबंधित प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत 
११.निवडनस्ती/मशि-१ 


oc “७ AD WO 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


प्रपत्र-अ 


(शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि-१, दि. २०.१२.२०२१ सोबतचे) 


(सहाय्यक प्राध्यापक यांची सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत सहयोगी प्राध्यापक पदावर 


AL-92 ते AL-93A मध्ये स्थान निश्चिती ) 


अ. | सहाय्यक प्राध्याप विषय संस्था/महाविद्यालळय/ । सहयोगी प्राध्यापक पदावर 
क्र नाव अध्यापक महाविद्यालयाचे | (AGP ८००० ते AGP 
नाव ९०००. 41१२ ते AL43A) 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
| . | डॉ.अजयकुमार सुक्ष्मजीवशास््र शासकोय विज्ञान संस्था, । दि.३१/१/२०१९ 
गंगाधर जाधव औरंगाबाद 
२. | डा. वेशाली संतोषे । संगीत शासकीय ज्ञान विज्ञान दि.२४/११/२०२१ 
देशमुख महाविद्यालय, औरंगाबाद 
३. | डॉ.सुधीर बळीरामजी | संगीत शासकीय विदर्भ ज्ञान दि.१५/१०/२०१८ 
मोहोड विज्ञान संस्था, अमरावती 
४. | डॉ. विनोद मधुकरराव | अर्थशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान दि.२४/११/२०२१ 
गावंडे विज्ञान संस्था, अमरावती 
५. | डॉ.अनिल रमेश अर्थशास्र सिडनहॅम महाविद्यालय, । दि.१५/४/२०१८ 
चौगुले मुंबई 
६. | डा.सुरंद्र जी.ठाकूर =| समाजशास्त्र । शासकोय ज्ञान विज्ञान दि.२४/११/२०२१ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
७. । डा.प्रमिला हरिदास । समाजशास्त्र | वसंतराव नाईक शासकीय | दि.२४/११/२०२१ 
भुजाडे कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 
८. | डॉ.राजेखान शिराज | भूगोल राजाराम महाविद्यालय, । दि.२०/१२/२०१८ 
शिकलगार कोल्हापूर. 
९. | डॉ. शिवानंद हकती = | भूगोल शासकीय विदर्भ ज्ञान दि.२९/९/२०१८ 
कुमार विज्ञान संस्था, अमरावती 
fl डा.अकबर भूगोल शासकीय ज्ञान विज्ञान दि.२५/११/२०२१ 
इनायतुल़ाखान महाविद्यालय, औरंगाबाद 
शि डा.मेघा मधुकर भूगोल वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२२/०१/२०१५ 
सावरकर कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१२. | डा.सुषमा लक्ष्मीकांत । भूगोल वसंतराव नाईक शासकौय | दि.०७/१०/२०१८ 
दामोधरे कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१३. | डॉ. अभय कमळाकर | सांख्यिकी शासकोय विज्ञान संस्था, । दि.२५/११/२०२१ 
खांबोरकर नागपूर 
१४. | डॉ.निता अरुण यावले | सांख्यिको | झासकोय विदर्भ ज्ञान दि.०५/०३/२०१९ 
(अंदुरे) विज्ञान संस्था, अमरावती 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


संस्था, नागपूर 


१५. | डॉ.कपील रामबहादुर इंग्रजी वसंतराव नाईक शासकोय | दि.२५/११/२०२१ 
सिंघेल कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१६. | डॉ.साधना सुनिल गृहशास्त्र वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२५/११/२०२१ 
पाटील कला व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१७. | डा.अंजली राजेंद्र वनस्पतीशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, दि.१६/०४/२०१७ 
पाटील कोल्हापूर 
१८. | डॉा.सय्यद आबेद रसायनशास्त्र | शासकीय ज्ञान विज्ञान दि.२६/११/२०२१ 
सय्यद अब्दुल हमीद महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१९. | श्री. सत्येन उद्धवराव । रसायनशास्त्र ।| शासकीय विज्ञान दि. २५/११/२०१८ 
पाटील महाविद्यालय, गडचिरोली 
२०. | डॉ.रामकृष्णा परशराम | रसायनशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान दि.२६/११/२०२१ 
पवार विज्ञान संस्था, अमरावती 
२१. | डा.बाबासाहेब रसायनशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, दि.१९/०२/२०१५ 
दादासाहेब भोसले कोल्हापूर 
२२. | sale इद्रिस रसायनशास्त्र | शासकोय विज्ञान संस्था, । दि.०२/०८/२०१५ 
मो.सिद्दीकी नागपूर 
23. | डॉ.विश्ववाथ महादु । हिंदी राजाराम महाविद्यालय, दि.०१/०१/२०१८ 
देशमुख कोल्हापूर. 
२४. | श्री. राजेडा भास्कर गणित एलफिन्स्टन महाविद्यालय, | दि.१४/०३/२०१७ 
ठाकरे मुंबई 
२५. | डॉ. विशाखा संजय मराठी वसंतराव नाईक शासकीय । दि.२६/११/२०२१ 
कांबळे कला व समाज विज्ञान 
संस्था, नागपूर 
२६. | डा.अरुणा कृष्णराव । प्राणिशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, । दि.२७/११/२०२१ 
कावडकर नागपूर 
२७. | Sofa रायभानजी । प्राणिशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, । दि.१२/११/२०१६ 
पाटील नागपूर 
२८. | डा.प्रतिभा हरिश्चंद्र प्राणिशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान दि.२३/०२/२०१९ 
रोहणकर विज्ञान संस्था, अमरावती 
२९. | डा.किशोर सुखदेव = | प्राणिशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, । दि.२६/०४/२०१९ 
जनबंधू नागपूर 
३०. | डॉ.उज्वला शिवाजी । प्राणिशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान दि.२७/११/२०२१ 
देशमुख विज्ञान संस्था, अमरावती 
३१. | डा.विलास सुरेश पाध्ये मानसशास्त्र । एलफिन्स्टन महाविद्यालय, | दि.२१/०३/२०१२ 
मुंबई 
32. | डॉ.राजेसाहेब दासराव | तत्वज्ञान वसंतराव नाईक शासकीय | दि.२६/०४/२०१९ 
मारडकर कला व समाजविज्ञान 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३०८/मशि १ 


३३. | श्री.संजय विजयकुमार | भूगर्भशास्र  । राजाराम महाविद्यालय, दि.२६/०४/२०१९ 
पाठारे कोल्हापूर 

३४. | डॉ.मोहन आत्माराम | भूगर्भशासत्र  । शासकोय विज्ञान संस्था, । दि.२७/११/२०२१ 
सोनार औंरगाबाद 

३५. | डॉ. केतकी केतन भौतिकशास्त्र । राजाराम महाविद्यालय, दि.२७/११/२०२१ 
पाटणकर कोल्हापूर 

३६. | श्रीमती सविता हारद | भौतिकशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, । दि.०५/१०/२०१५ 
डांगे मुंबई 

३७. | डॉ.चंद्रनोखर पोपट | भौतिकशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, । दि.२६/०४/२०१९ 
चौधरी नागपूर 

३८. | डॉ.निलिमा अरविंद | शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.१९/०९/२०१८ 
मोरे विज्ञान महाविद्यालय, पनवेल 

३९. | डॉ. दिलीप रामजी शिक्षणशास्त्र । शासकीय अध्यापक दि.०७/०९/२०१८ 
चन्नावार गणित महाविद्यालय, अंबाजोगाई 

४०. | डॉ.अनिल देवराव शिक्षणशास्त्र । शासकोय अध्यापक दि.०४/११/२०१२ 
वरघट इंग्रजी महाविद्यालय, बुलडाणा 

४१. | डॉ.हर्षानंद पंजाबराव | शिक्षणशास्त्र शासकीय अध्यापक दि.०८/०९/२०१८ 
खोब्रागडे मराठी महाविद्यालय, बुलडाणा 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


